सन २०२१-२२ व २०२२-२३ 
करिता प्रधानमंत्री आदि saat 
ग्राम योजनेंतर्गत प्राप्त निधी 
वितरणास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आविवि२०२२/प्र.क्र.१४६/का.-१९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: २१ फ़ेब्रुवारी २०२३ 
वाचा - 
१. जनजाती कार्य मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र .F.No.99099/08/2020-SCA 
दि.१७/००३/२०२२. 
२. आदिवासी विकास विभाग झासन निर्णय क्रमांक विकेस २०२१/प्र.क्र.९२/का.१९ 
दि.१३/०७/२०२२ व दि. १/१२/२०२२ 
३. जनजाती कार्य मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र H.F.No.919094/09(94)/2029-SCA 
दि.२३/०९/२०२२. 
४. जनजाती कार्य मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. F.No.99094/09(94)/2029-SCA 
दि.१७/१०/२०२२. 


प्रस्तावना (Preamble) - 

अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्या असलेल्या गावांचा आदर्श गाव संकल्पनेवर एकात्मिक 
आर्थिक व सामाजिक विकास करण्यासाठी १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत असलेल्या प्रधानमंत्री आदि 
आदर्श ग्राम योजना ही नवीन योजना सन २०२१-२२ पासुन केंद्र शासनाने सुरु केली आहे. 
याकरिता केंद्र शासनाने संदर्भ १ अन्वये मार्गदर्शक सुचना निर्गमित केल्या आहेत. सदर 
मार्गदर्शक सुचनांच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने संदर्भ २ येथील शासन निर्णयान्वये मार्गदर्शक 
सुचना निर्गमित केल्या आहेत. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सन २०२१-२२ व सन 
२०२२-२३ करिता संदर्भ ३ व ४ येथील पत्रान्वये अनुक्रमे रु. ११०७१.४४ लक्ष व रु.२४१४.०६ असा 
एकुण रु. १३४८१.४४ लक्ष इतका निधी राज्य शासनास वितरीत केला आहे. आता, सदर निधी 
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून वितरित करणेची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय (Government resolution)- 


केंद्र शासनाने सन २०२०-२१ व २०२२-२३ करिता प्रधानमंत्री आदि seat ग्राम योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी ws वितरित केलेले रु. १३४८१.४४ लक्ष इतका निधी (रु. एकडी 
चौतिस कोटी ऐक्याएंशी लक्ष चव्वेचाळीस हजार रुपये फक्त) सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना वितरीत करणेस या शासन 
निर्णयाद्वारे मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आविवि२०२२/प्र.क्र.१४६/का.-१९ 

२. उपरोक्त नमूद रु. १३४८१.४४ लक्ष इतका निधी (रु. एकशे चौतिस कोटी ऐंक्याएशी लक्ष 
चव्वेचाळीस हजार रुपये फक्त) खर्च मागणी क्रमांक टी-५, मुख्य लेखाशीर्ष २२२५, अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, उपमुख्य लेखाशीर्ष ०२ 
अनुसुचित जमातीचे कल्याण गौण शीर्ष ७९६ जनजाती क्षेत्र उपयोजना, गट शीर्ष (०२) जनजाती 
क्षेत्राबाहेरील उपाययोजना उप गट शीर्ष (०२)(४६) प्रधानमंत्री आदि आदर्ठी ग्राम योजना ( लेखाशीर्ष 
२२२५ 5६८४) (केंद्र हिस्सा १०० टक्के ), बाब ३१ , सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर यामधील सन 
२०२२-२३ करिता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या निधीतून करण्यात यावा . 

३. सदर निधी अर्थसंकल्पिय अंदाज वितरण व संनियंत्रण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यात आला 
आहे. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक यांनी वितरीत निधीच्या मर्यादेत निधी 
तातडीने आहरीत करुन विशेष केंद्रीय सहाय्य योजनेंतर्गत उघडलेल्या SNA खात्यावर जमा 
करण्याची दक्षता घ्यावी. 


8, या योजनेंतर्गत जनजाती कार्य मंत्रालयाकडे सादर केलेल्या आराखड्यांना मान्यता 
मिळाल्यावर गाव निहाय वितरित करावयाच्या निधीबाबत स्वतंत्ररित्या कळविणेत येईल. 


ष्‌. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३४९ /व्यय १४, दिनांक 
३१/०१/२०२३ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


G. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२२११५४५१९१६२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल UA SAGAR व नावाने. 


Prakash Vijay 
Waje 


(प्रकाश वि. वाजे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.४०० ०३२. 
मा.मंत्री (आदिवासी विकास), मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 

सर्व मा. मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

५. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

६. मा. सचिव, आदिवासी विकास, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 


०८ Aw A -5 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आविवि२०२२/प्र.क्र.१४६/का.-१९ 


७. मा. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, ग्रामविकास 
विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८. मा. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

९. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

१०.सर्व उप सचिव/अवर सचिव आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

११.निबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, / खंडपीठ नागपूर / खंडपीठ औरंगाबाद. 

१२.आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

१३.सर्व जिल्हाधिकारी. 

१४.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, आदिवासी विकास महामंडळ मर्या. नाशिक 

१५.अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य नागपूर / नाशिक/ ठाणे / अमरावती. 

१६.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद. 

१७.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

१८.महाळेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

१९.महाळेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

२०.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

२१.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२२.संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

२३.निवडनस्ती (का-१९) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


